महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ 
(वेतनस्तर 5-२० : ५६१००-१७७५००) या 
संवर्गातील अनधिकृत गैरहजर असलेल्या 
वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना हजर करुन घेणे व 
त्यांना पदस्थापना देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः अनगै-२०१९/प्र.क्र.३१०/सेवा-३ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, १० मजला 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
तारीख: १३ जुले, २०२० 


वाचा :- सहसंचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. संआसे/२ ब/टे Yar वै अ 
रुजू/३९०/१९, दि.३१.०८.२०१९. 


प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ (वेतनस्तर 5-२० : ५६१००-१७७५००) या संवर्गातील काही 
वैद्यकीय अधिकारी हे विविध कारणास्तव प्रदीर्घ काळापासून अनधिकृतरित्या गैरहजर होते. तसेच काही 
वैद्यकीय अधिकारी शासनाची पूर्व परवानगी न घेता पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी गैरहजर होते. अनधिकृत 
गैरहजर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी रुजू करुन घेण्याबाबत केलेल्या विनंतीनुसार तसेच आयुक्‍त, आरोग्य सेवा 
आयुक्तालय, मुंबई यांनी संबंधितांना रुजू करुन घेण्याबाबत शासनास सादर केलेल्या प्रस्ताव / शिफारशींच्या 
अनुषुंगाने सार्वजनिक आरोग्य सेवा ही अत्यावश्‍यक सेवा असल्याने तसेच विभागांतर्गत वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची 
कमतरता असल्याने संबंधित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना सद्यस्थितीत सुरु असलेल्या कोवीड १९ या विषाणुजन्य 
साथीच्या आजाराच्या पार्श्वभूमीवर त्यांना त्यांच्या अनधिकृत गैरहजेरी नंतर शासन सेवेत तात्काळ रुजू करुन 
घेऊन त्यांना पदस्थापना देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन आदेड़ा :- 


प्रस्तावनेत नमूद केल्यानुसार महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ (वेतनस्तर S-2o : ५६१००- 
१७७५००) या संवर्गातील अनधिकृत गैरहजर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना या परिच्छेदातील तक्‍त्याखाली नमूद अटी 
व शर्तीच्या अधिन राहून रूजू करुन घेण्यात येत असून त्यांना वैद्यकीय अधिकारी गट-अ या पदावर रुजू 
होण्यासाठी तशी पदस्थापना खालील तक्त्यात त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्याप्रमाणे देण्यात येत आहे. 


अ.क्र वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे नांव अनधिकृत गैरहजेरीनंतरची पदस्थापना 
| 9 | डॉ.मुकेडा अशोक चौधरी ग्रारु एरंडोल जि जळगाव 
२ | SIRT ANTS प्राआ के माहोरा ता.जाफ्राबाद जि जालना 


शासन आदेशा 


क्रमांकःअनगै-२०१९/प्र.क्र.३१०/सेवा-३ 


अ.क्र वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे नांव अनधिकृत गैरहजेरीनंतरची पदस्थापना 

३ | डा.सिध्दार्थ शाहा प्राआ के नीळजे ता. कल्याण जि ठाणे 

४ | डॉ.अमोल चव्हाण प्राथमिक आरोग्य केंद्र देठणा जि.परभणी 

५ | डा.उमेश पांडुरंग जाधव BTS AR जि पुणे 

६ | डा.ऱेख मोहम्मद ode प्राआ कें तांदुळजा जि. लातूर 

७ | डा.राजकुमार दाताळ ट्रामा केअर युनिट ग्रामीन रुग्णालय मुरुड 
डा.अरविंद कराड प्राथमिक आरोग्य केंद्र बर्दापूर ता. अंबाजोगाई जि.बीड 
डा.अमित चुटे प्राथमिक आरोग्य केंद्र वरठी ता मोहाडी जि भंडारा 

| qo | डॉ.चंद्रकांत तमेवार प्राआ के हयातनगर ता वसमत जि हिंगोली 

“ १ । डा.बालाजी किशनराव भंडारे वृध्दत्व आरोग्य व मानसिक आजार केंद्र अंबाजोगाई 

जि बीड 

१२ | डाॉ.पवन डोंगर पाटील ग्रामीण रुग्णालय पाल जि जळगाव 

१३ | डा.संभाजी आनंदराव पाटील वसाहत रुग्णालय गांधीनगर जि कोल्हापूर 

१४ | डॉ.प्रिया किशन हरिदास उ जिरुबारामती जि पुणे 

१५ | डा.शिल्पा युवराज राठोड प्रा.आ.केंद्र चिखली ता.अलिबागजि.रायगड 

१६ । डा.मोहसीन खान इब्राहिम खान ग्रामीण रुग्णालय नांदगाव खांडेश्वर जि.अमरावती 

१७ । डा.तात्यासाहेब बाळासाहेब कोकरे «| ग्रामीण रुग्णालय खंडाळा जि सातारा 

१८ | डॉ.बाळू खंडू कदम ग्रा रु न्हावरा FS GUT 

१९ | डाॉ.वनश्री गोपाळराव भागवत ग्रामीण रग्णालय तेल्हारा जि अकोला 
(डोईफोडे) 

२० | डो अभिजीत पंडीत ग्रामीण रुग्णालय तालखेड ता माजलगाव जि.बीड 

२१ | डॉ.लक्ष्मीकांत दडारथ बारडकर प्रा.आ.केंद्र दहिवद ता देवळा जि नाशिक 

२२ | डा.योगिता अळनुरे उ जिरुबारामती जि पुणे 

२३ | डॉ.अब्दुल समी मजीद प्रा.आ.केंद्र मरखेल ता देगलूर जि नांदेड 

२४ | डॉ.अर्चना अशोक निम्मळलवार प्राआकेतामसा ता हादगाव जि नांदेड 

२५ । डा.राहुल सखारामजी सरदे ग्रारु जुन्नर जि पुणे 

२६ | डॉ. वनमालाम. गावडे ग्रा रु AGU A उत्तर सोलापूर जि. सोलापूर 

२७ | डा. हर्षल किडानराव धाबे उ जि रु गंगापूर जि औरंगाबाद 

२८ | डॉ. तनुजा मुरलीधर गजभिये प्राआ के घारफळ ता बाभुळगाव जि यवतमाळ 

२९ | डॉ. रुपाली ओमप्रकाश गांधी ग्रा रु राळेगाव जि यवतमाळ 

३० | डा. मंगेश बाबुराव क्षिरसागर उजिरु तुळजापूर जिउस्मानाबाद 

३१ | डा. अभिजीत सरोदे ग्रारुपाल ता रावेर जि जळगाव 

३२ | डा. spat नंदकिशोर राऊत ग्रा रु चुरणी जि. अमरावती 

३३ | डॉ. स्वाती भरत नाईकसाटम उजिरुपनवेल जिरायगड 

३४ । डॉ. निरज क्षिरसागर सामान्य रुग्णालय बुलढाणा 


पुष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकःअनगै-२०१९/प्र.क्र.३१०/सेवा-३ 


अ.क्र वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे नांव अनधिकृत गैरहजेरीनंतरची पदस्थापना 

३५ | डा. खान हिदायतुल़ा रहेमतउल्ला । सारु खामगाव जि बुलढाणा 

३६ | डा. देवेंद्र विठोबा बावस्कर प्राआ कें अमडापूर ता चिखली जि बुलढाणा 

३७ | ST. संतोष भानुदासराव जायभाये । सामान्य रुग्णालय जालना 

३८ | डॉ. उमेश बळीराम जाधव, ग्रा रु जाफ्राबाद जि औरंगाबाद 

३९ | डा शहेनाज परवीन एम एरहिम उ जिरुवसमत जि हिंगोली 

४० | डा प्राजक्ता मधुकर पाटील राअनि का (सर्वोपचार रुग्णालय कोल्हापूर) 

४१ | डा क्रांती राहुल देशमुख इंदिरा गांधी सामान्य रुग्णालय इचलकरंजी 

४२ | डा संगीता शिवाजी घुणकिकर प्राथमिक आरोग्य केंद्र पिपेंळगाव ता कागल जि 
कोल्हापूर 

४३ | डा विशाल यादव सुर्यवंशी उ जिरु गंगापूर जि औरंगाबाद 

४४ | डा गणेश खंदारकर वृध्दत्व आरोग्य व मानसिक आजार केंद्र अंबाजोगाई जि 
बीड 

४५ | डा अनंत वायबसे उ जि रुट्रामा केअर युनिट पनवेळ जि रायगड 


अनधिकृत गैरहजर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून अधिकाऱ्यांना खालील अटी व 


रुजू करुन घेण्यात येत आहे :- 


१. सदर आदेझातीळ अनधिकृत गैरहजर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना कोविड १९ च्या पाश्वभुमीवर 


अधिन 


तात्काळ रुजू करुन घेण्याच्या अनुषंगाने त्यांच्या विनंतीनुसार पदस्थापना प्रस्तावित 
केळेल्या आहेत. तथापि, ज्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना विनंतीनुसार पदस्थापना 
मिळालेल्या नाहीत. अशा वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी संबंधीत परिमंडळाच्या उप संचालक 
स्तरावर रुजू व्हावे व उपसंचालकांनी त्यांच्याकडून त्यांचा फेर विनंती अर्ज घेऊन त्यांच्या 
शैक्षणिक अर्हतेनुसार, आकृतीबंधानुसार त्यांना अन्यत्र इच्छित रिक्‍त पदी रुजू करुन 
घेऊन त्या प्रस्तावास शासनाची कार्योत्तर मान्यता घेण्यात यावी. 

प्रस्तुत प्रकरणी रुजु होणाऱ्या अनधिकृत वैद्यकीय अधिकाऱ्यांपैकी जे वैद्यकीय अधिकारी 
५ वर्षांपेक्षा कमी किंवा ५ वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी विनापरवानगी पदव्युत्तर पदवी / 
पदविका अभ्यासक्रमास प्रवेश घेतल्याने, विना परवानगी वैद्यकीय कारणास्तव व 
विनापरवानगी अन्य खाजगी कारणास्तव अनधिकृत गैरहजर आहेत, san अनधिकृत 
गैरहजर (एमबीबीएस अर्हता धारक व विशेषज्ञ) वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना जरी रुजू करुन 
घेण्यात येत असळे तरी त्यांचा अनधिकृत गैरहजर कालावधी हा ते ज्या कारणास्तव 
गैरहजर होते त्याचा प्रकरणपरत्वे विचार करुन त्यांचा अनधिकृत गैरहजेरीचा कालावधी 


पुष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेशा क्रमांकःअनगै-२०१९/प्र.क्र.३१०/सेवा-३ 


हा त्यांनी दिळेल्या कारणाचा व त्या अनुषंगाने सादर केलेल्या कागदोपत्री पुराव्याचे 
आधारे तो कालावधी अनधिकृत गैरहजरी, असाधारण रजा (विनावेतन), यामधून कसा 
नियमित करावयाचा त्याबाबत वित्त विभागाच्या दिनांक १० ऑक्टोंबर, २०१७ च्या शासन 
परिपत्रकातील तरतुदी तसेच म.ना.से. (सेवानिवृत्ती) नियम,१९८२, म.ना.से. (रजा) 
नियम,१९८१, यामधील तरतुदी विचारात घेवून आयुक्‍त, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई 
यांच्याकडून प्रकरणपरत्वे तसा सविस्तर प्रस्ताव प्राप्त करुन घेऊन तदनंतर निर्णय 
घेण्यात येईल. 


२. या आदेशान्वये पदस्थापना देण्यात आलेल्या अनधिकृत गैरहजर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी पदस्थापनेचे 
सदर आदेशा प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून तात्काळ त्यांच्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू व्हावे. 


३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००७१०१२५७१९२०१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Varsha Munjaji Bharose 


Va i S h a DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


ou=Public Health Department, 
‘ cz postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=2f3096a175796cc670522c4aff97da 
M (1 Nn) aj | 20b708981b5122e87¢8346c4cc7468f821, 
serialNumber=1bd844032884bbf2167bc99c 
d85325223aceef69d02bd455b7ca69724916 


B h a i O S e 23e0, cn=Varsha Munjaji Bharose 
Date: 2020.07.13 20:43:24 +05'30' 


(व. मुं. भरोसे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) आयुक्त आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई 
२) संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई 
3) सहसंचालक (अ. व प्र) आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई 
8) उपसंचालक, आरोग्य सेवा (सर्व परिमंडळ) 
4 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता),मुंबई/नागपुर 

जिल्हा कोषागार अधिकारी (स्वी 

जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद (सवी 

मा. मंत्री (सा.आ)) यांचे .खाजगी सचिव,मंत्राळय मुंबई 

१०) सर्व संबंधित वैद्यकीय अधिकारी गट-अ (संबंधित उपसंचालक, आरोग्य सेवा मंडळ यांचे मार्फत) 
११) निवड नस्ती सेवा-३ 


) 
) 
) 
) 
) जिल्हा हल्यचिकित्सक (सवी 
) 
) 
) 
) 


पुष्ठ ४ पैकी ४ 


